RNI No.MAHBIL /2009/35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


ad p , Bich c ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


पिष्ठे 


५६,किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF shall not publish same ; or circulate it. 
POLICE (OPERATIONS ), BRIHAN MUMBAI 

This order shall remain effective throughout , 
Order 

Brihan Mumbai from 17th September to 
No. CP /XI(6 )/Ganesh Chaturthi/812 /( 1 )/ 2015 . 

29th September 2015 : 
Whereas Ganpati and Gauri idols are immersed Notwithstanding the expiration of this order 
in waters on 18th , 21st , 22nd , 23rd and after the period hereinabove mentioned . 
27th September 2015 . 

(a ) any investigation or legal proceedingsmay 
And Whereas some of the half dissolved /idols 

be instituted , continued enforced ; 
drifts ashore during high tide or floats in lake water . 

(6 ) any penalty , forfeiture or punishment 
And Whereas , some people takes the incurred in respect of any contravention of this 
photographs of such idols lying ashore on being order may be imposed ; 
taken by Brihan Mumbai Municipal Corporation 
workers for reimmersion and publish / circulate such 

as if this order had not expired . 
photographs which may likely to outrage religious I , further direct that this order shall be 
feeling of devoted Hindus and which may result published and promulgated in Brihan Mumbai by 
in to disturbance of public peace and tranquility . affixing copies thereof in conspicuous public places , 
And Whereas in the aforesaid circumstances, 

by advertising the same in local newspapers and 
I am satisfied that immediate measures are 

by proclaiming the same through loudspeakers in 
necessary to prohibit taking , publishing and 

Brihan Mumbai. 
circulating such photographs after immersion is Any Person aggrieved by this order may make 
over and further satisfied that there is sufficient an application to me in my office situated opposites 
ground for me to prohibit it under spection 144 of Mahatma Phule Market , Dadabhai Naoroji Road , 
the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. II Mumbai 400 001 during office hours from 09-45 
of 1973) and for immediate prevention and speedy hrs. to 5 - 30 p .m . 
remedy is desirabel ; 

Given under my hand and seal this 
Now , Therefore , I , Sanjay Barkund , 15th September, 2015 . 
Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai and Executive Magistrate specially 
empowered under section 144 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 (Act No. II of 1973 ) in exercise of 

SANJAY BARKUND , 
the said powers do hereby order that not person 

Deputy Commissioner of 
shall take photographs of idols floating on 

Police (Operations), 
half- submerged after the immersion is over and 

Brihan Mumbai. 


HTT to (ol. fa .q .) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी “ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ” (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) 
सावंतवाडी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव सावंतवाडी, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक / 

आवश्यक 
पोट हिस्सा क्रमांक 

जमिनीचे क्षेत्र 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई । 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक LAC. 16/31/ 2015. — ज्याअर्थी, “ भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ” ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड 
( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र. क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निदेश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; । 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 
__ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भाराच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


हे . आर 
स. नं . 109 अ.1अ.1 अ .1 0 .00.51 
हिस्सा नं . ५ . 
स . नं . 109 अ.1अ. 1 अ.1 0 . 00 . 30 
हिस्सा नं . ३. 
स . नं . 109 अ .1 ब 

0 . 00 . 44 
एकूण क्षेत्र . . 0.01. 25 

_____ अनुसूची दोन 
___ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव. - सावंतवाडी शहराच्या सुधारीत मंजूर विकास 
आराखड्यातील मौजे सावंतवाडी, ता . सावंतवाडी येथील पाणंदमार्गासाठी 
आरक्षित केलेल्या खाजगी जमीन संपादन करणेबाबत . 
प्रकल्प कार्याचे वर्ष २०१६ - १७ . 
समाजाला मिळणारे लाभ . – सार्वजनिक वापर . 

___ अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्याने याबाबतची कारणे निरंक 
आहेत . 

___ अनुसूची चार 
सावंतवाडी शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे सावंतवाडी 
ता . सावंतवाडी येथील पाणंदमार्गासाठी आरक्षीत केलेल्या खाजगी जमीन 
संपादन करणेबाबत . 

अनुसूची पाच 
प्रशासकीय नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही . 
___ टीप . - उक्त जमिनीचे आराखडे उप विभागीय अधिकारी ( महसूल ) 

सावंतवाडी यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील . 
सिंधुदुर्गनगरी, 

उदय चौधरी , 
दिनांक २४ जून २०१६. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


लोक . 


ठाणे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ ३ 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

(३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
मनाई आदेश 

___ ( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश /१३/ २०१६. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

जनसमुदाय. 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 

___ ( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन पाणि टंचाई व जनतेच्या विविध 

अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमाचे 

(६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच माहे जुलै, २०१६ मध्ये 

असलेले ठिकाण . 
दिनांक ६ जुलै २०१६ रमजान ईद , दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी आषाढी सदर मनाई आदेश दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजी ०० -१० वाजेपासून 
एकादशी व दिनांक १९ जुलै २०१६ रोजी गुरूपौर्णिमा साजरी होणार आहे दिनांक १९ जुलै २०१६ रोजी २४- ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) व ( ३ ) 

परम बीर सिंह, 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 

दिनांक २ जुलै २०१६. 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

विभागीय उप निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) मुंबई विभाग 
(१ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 

नवी मुंबई 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

आदेश 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा क्रमांक प्रादुविअ/ मुंबई/ क-१/ रत्नागिरी जिल्हा भूमिपुत्र / अव. बदली 
साधने जमा करणे. 

आदेश / २२६२ /१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संदिप 

आमणे, विभागीय उप निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), मुंबई विभाग , 
(४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य विजविणे . 

नवी मुंबई रत्नागिरी जिल्हा भूमिपुत्र सहकारी दूध संघ मर्या. ( लांजा ) , 
इत्यादी. 

द्वारा मु. भरणे, ता . खेड, जि . रत्नागिरी या संघावर अवसायक समिती 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचेप्रदर्शन करणे . अध्यक्ष , श्री. संजय कांबळे, प्रभारी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था 
(६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांचे ऐवजी श्री. संभाजी नलावडे सहाय्यक निबंधक , 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून 

सहकारी संस्था, संगमेश्वर यांची समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत 
पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक . प्रदर्शित करणे. 

आहे त्याचप्रमाणे श्री . प्रकाश पाटील सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२ ) 

समिती सदस्य यांचे पदोन्नतीने बदली झालेल्या रिक्त पदावर हजर 
( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 

झालेले श्री . वाय. आय . तडवी, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ यांची 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

( समिती सदस्य) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

उर्वरित समितीमध्ये बदल नाही . नवनियुक्ती अवसायकांनी संघाच्या 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : दप्तराचा / कागदपत्रांचा व दाव्यायोग्य मालमत्तेचा त्वरित ताबा घ्यावा व 
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या अवसायनाबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी . 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १९ जून २०१६ रोजी मी माझ्या सही 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे.” । शिक्यानिशी देण्यात येत आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाही : 
(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

कोकण भवन , 

संदिप आमणे , 
( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या दिनांक १७ जून २०१६ . 

विभागीय उप निबंधक , 
मिरवणुका . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) मुंबई विभाग, नवी मुंबई . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क./१५६ / अधिप्रदान / ३९६७./१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी अधिसूचने अन्वये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १ ) 
व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ) , 
( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ), (१४ ), (१५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन 
राहून शक्ती प्रदान करीत आहे: 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 


हुदा 


१ डॉ . एस . पी . गिम्हवणेकर 
२ श्री. एस. पी . शिगवण 
३ श्री . एस . एस. वनगे 
४ श्री . एस . के. पुळेकर 
५ श्री . एस. आर. दळवी 
६ श्री . आर . जे. पावसे 
७ श्री . के. ए. शिंदे 

__ श्री . व्ही . जी . सावंत 
९ श्री. एस . ए. निकम 
१० श्री . एन . एच. कदम 
११ श्री. एन. सी . मोहिते 
१२ श्री. एम. डी. कांबळे 

श्री. ए. व्ही . काते 
१४ श्री . ए. बी . चव्हाण 
१५ श्री. डी . जी . कदम 
१६ श्री . आर. आर. ठसाळे 
१७ श्री . एन . जी. जाधव 
१८ श्री . पी. एस. चव्हाण 
१९ श्री . पी. पी. भोसले 
२० श्री . ए. टी . चिपळूणकर 

श्री . पी . एम . मोहिते 

श्री. आर . पी. जाधव 
२३ श्री . एस. बी. जाधव 
२४ श्री . पी. पी. चव्हाण 
२५ श्री. एस . बी. पाटील 
२६ श्री . एस बी. रजपूत 
२७ श्री . व्ही . डी. जाधव 


सहा . सरव्यवस्थापक मंडणगड 
व्यवस्थापक लाटवण 
उप व्यस्थापक ( कृ . अ.), बाणकोट 
सहा सरव्यवस्थापक , दापोली 
व्यवस्थापक , वाकवली 
उप व्यवस्थापक, हर्णे 
उप व्यवस्थापक , ( कृ . अ. ) पालगड 
महा. सहा . सरव्यवस्थापक , खेड 
व्यवस्थापक , लोटे घाणे खूट 
उप व्यवस्थापक , धामणंद 
उप व्यवस्थापक , खोपी 
उप व्यवस्थापक , फुरुस 
उप व्यवस्थापक , ( कृ . अ. ) खेड 
सहा . सरव्यवस्थापक , चिपळूण 
व्यवस्थापक , रामपूर 
उप व्यवस्थापक , खेर्डी 
व्यवस्थापक , शिरगाव 
उप व्यवस्थापक , चिपळूण 
सहा. सरव्यवस्थापक , पाटपन्हाळे 
उप . व्यवस्थापक , गुहागर 
उप . व्यवस्थापक , ( कृ . अ. ) आअलोली 
व्यवस्थापक , देवरुख 
उप व्यवस्थापक , कडवई 
उप व्यवस्थापक ( कृ . अ.), कांडविरे 
सहा . सरव्यवस्थापक , रत्नागिरी 
व्यवस्थापक , जाकादेवी 
उप व्यवस्थापक , रत्नागिरी 


रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा . 
रत्नागिरी जिल्हा. 
रत्नागिरी जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ 


अनुक्रमांक 


वसली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 
( ४ ) 


२८ श्री . एस . एम. भालेकर उप व्यवस्थापक , रत्नागिरी 

रत्नागिरी जिल्हा . 
२९ श्री. एस . के. चव्हाण उप . व्यवस्थापक , ( कृ . अ. ) पाली 

रत्नागिरी जिल्हा . 
३० श्री. सी . बी. सपकाळ सहा. सहव्यवस्थापक , लांजा 

रत्नागिरी जिल्हा. 
३१ श्री . पी . बी. जाधव व्यवस्थापक , लांजा 

रत्नागिरी जिल्हा . 
३२ श्री . पी . आर . आंबेकर 

उप . व्यवस्थापक , ( कृ . अ .) भांबेड 

रत्नागिरी जिल्हा . 
३३ श्री . एस . आर. बाकाळकर व्यवस्थापक , राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा. 
३४ श्री . टी . ओ. साळुखे 

व्यवस्थापक , पाचल | 

रत्नागिरी जिल्हा . 
३५ श्री . पी. व्ही . परीट 

उप व्यवस्थापक ( कृ . अ .) जैतापूर 

रत्नागिरी जिल्हा. 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल . 

___ ( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

__ (५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ जून २०१६ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


हुदा 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का . क.१५६ / अधिप्रदान / खेडेकर / ३९४४ / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी, या अधिसूचने अन्वये लोकमुद्रा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोटे , ता . खेड, जिल्हा रत्नागिरी 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), (१०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३) , 
( १४ ), (१५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . सुनिल मधुकर खेडेकर विशेष वसुली अधिकारी 

खेड 
(१ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधकांना यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन सकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असन हो 

परून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांना थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ जून २०१६. 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का .क .१५६ / अधिप्रदान / वाटवे/ ३९४० / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी, या अधिसूचने अन्वये गोवळ पंचक्रोशी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गोवळ , ता . राजापूर , 
जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२) , 
(१३), ( १४), ( १५ ), (१७), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . महेश पांडुरंग वाटवे विशेष वसुली अधिकारी 

राजापूर 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(२) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असन होणार 

परून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांना थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का . क .१५६ / अधिप्रदान / मोदी / ३९३६ / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी, या अधिसूचने अन्वये श्री मुरली, मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खेड, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७) , ( ९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३ ), (१४ ), (१५ ) , 
( १७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 


( ३ ) 


१ श्री . संदिप चंद्रकांत मोदी विशेष वसुली अधिकारी 

खेड 
२ श्री . राकेश प्रकाश बुटाला शाखा अधिकारी 

खेड 
३ श्री . अनिल भिकाजी विचले शाखा अधिकारी 

चिपळूण 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 
___ ( ५) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
____ (६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांना थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकर याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

(८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


( ३ ) 


( ४ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का . क .१५६ / अधिप्रदान / गोगावले / ३९३० /१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उप नियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७ ), (९), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ( १२ ), (१३), (१४ ), (१५) , 
( १७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 
१ श्री. गणेश रमेश गोगावले विशेष वसुली अधिकारी 

चिपळूण 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
___ ( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
___ ( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांना थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

(८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 6th February 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB / 4314 /912 /CR - 169/2014 /UD - 11. — Whereas , The Development Control Regulations for Greater 
Mumbai, 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regulations” ) have been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department, under Section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No. DCR . 
1090 /RDP /UD - 11 , dated 20th February 1991 so as to come into force with effect from the 25th March 
1991 ; 

And whereas, Regulation 61 of the said Regulations provides that sites or plots identified by the 
Tourism and Cultural Affairs Department of the State Government, in consultation with the Maharashtra 
Tourism Development Corporation Ltd ., and as specified by the Government from time to time as being 
suitble for promotion of tourism to serve as holiday or beach resorts, hotels or motels, may be included 
in a Tourism Development Zone ( TDZ ), and allowed to be developed for activities like beach resorts, 
hotels ,motels , restaurants , health farms, water sports facilities, arts and crafts complexes, golf courses , 
gliding , powered gliding, grass skiing facilities, marinas , jetties and pontoons for docking of boats and 
swimming pools ; 

And Whereas, the Government in the Urban Development Department vide Notification No. TPB 
4392 /6065 /UD - 11 (RDP ), dated 19th September 1995 , has sanctioned the guidelines for identification of 
Tourism Development Zone and development permissible therein (hereinafter referred to as “ the said 
guidelines ") ; 

And whereas, considering the representation received for amending the said guidelines and with a 
view to promote Mega Tourism as per Tourism Policy of Maharashtra - 2006 , also to create employment 
opportunities, the State Government is of the opinion that it is necessary to urgently carry out suitable 
modification to the said guidelines ; 


le 


And whereas , after considering the above facts , in the public interest it was necessary to urgently 
carry out suitable modification to the said guidelines, the State Government, in exercise of the powers 
conferred under sub -section ( 1AA ) of section 37 of the said Act, had issued Notice of even No. dated 
24th March 2015 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the 
modification to the said guidelines (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ), proposed in 
the Schedule appended to the said Notice there to and appointed the Deputy Director of Town 
Planning , Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer”) to submit a 
Report on the suggestions/objections received in respect of the proposed modification to the Government 
after giving hearing to the concerned persons and the Municipal Corporation of Greater Mumbai ; 

And whereas, the said Notice dated 24th March 2015 was published in the Maharashtra Government 
Gazette , dated 2 -8th April 2015 (hereinafter referred to as “ the Official Gazette” ) and the said Officer 
has submitted his Report vide letter , dated 21st August 2015 through the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , after completing the legal procedure stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said 
Act ; 


And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed modification 
is required to be sanctioned with some charges. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २०, २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सन राजपत्र 


११ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under Section 37 ( 1AA ) (c ) of the said Act , 
the Government hereby : 


(A ) Sanctions the poroposed modification as described more specifically in the Schedule 
appended hereto . 


( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Officil Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 


(C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications 
sanctioning the said Regulations , after the last entry , the Schedule appended hereunder shall be 
added . 


This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov . in 


Schedule 
(Accompaniment to Notification No. TPB .4314 /912 /CR - 169/ 2014 /UD - 11, 

dated 6th February 2016 
Regulation 61 
The Guidelines for identification of Tourism Development Zone and for development to 

be permitted therein . 
(1) Clause No. III is replaced as follows: 

SIZE OF PLOT AND FSI 


Maximum area permissible as Tourism Development Zone out of a holding in No Development 
Zone shall be as follows : 

No Development Zone 


Total NDZ Holding 


Maximum FSI Permissible 


Maximum TDZ area 

permissible 
(fixed ) ( in ha.) 


40 % 


More than 2 but less than 

5 Hect. 


50 % 


Equal to or more than 
5 Hect. but less than 6 Hect. 


0 .5 FSI over the TDZ area subject to premium 
of 10 % of A .S .R . over and above the basis zonal 
F . S . I. for No . Development Zone , out of the 
amount of premium 50 % is payable to State 
Government and 50 % Payable to Municipal 
Corporation of Greater Mumbai. 


6 - 7 Hect . 
7 - 8 Hect. 
8 - 9 Hect. 
9 - 10 Hect . 


60 % 
70 % 
80 % 
90 % 


Equal to more that 10 Hect . 


100 % 


Explanation . 


1. After deducting the area of Tourism Development Zone, FSI will be available for the rest 
of the land in No. Development Zone, as provided for the area in No Development Zone under the 
Development Control Regulation No. 60, including clauses ( xiii) (a ), (b ) and (c ). 
भाग एक ( को.वि .पु.) – २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


2 . In case of plots having area more than 2 ha . in No Development Zone, No sub -division of 
plots shall be permitted . 


(2 ) The following Clause X is to be added . 


The projects indentified as Mega Tourism Projects by Tourism and Cultural Affairs Department 
of the State Govt . under the Tourism Policy of Maharashtra - 2006 ” shall be governed by the following 
special provisions : - 


Mega Tourism Projects : 


( 1 ) The Ground coverage shall be 1 /2 of the gross plot area . 


( 2 ) The uses which are not covered under Regulation 61 like Studio and Film School with their 
shooting stages and screening rooms, performing Arts Academy, Students Hostel and faculty residences , 
Auditoria , Art Gallery , Museums, Multiplex , Food and Beverage areas and also a combination of 
compatible user may be allowed , with the approval of the Tourism Development Zone Committee . 


(3 ) The height upto 70m may be allowed for Building of Film Studio , subject to the provisions 
of Regulation 31 . 


(4 ) The height of a room in occupancy mentioned at Sr . No. 1 ( d ) of Table 19 of Regulation 38 may 
be permitted beyond 4 . 2 m for Studio , Museum , Screening Rooms, Multiplex and Auditoria . However 
for permitting such higher height, written permission of the Municipal Commissioner shall not be 
necessary . 


(5 ) The 20 % fungible Compensatory Floor Space Index may be allowed , subject to the provisions 
of Regulation 35 ( 4 ). 

Note. — The development in the Eco Sensitive Zone and Costal Regulation Zone shall be governed 
and regulated as per MoEF s Notification in this regard and Circulars issued from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ १३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
आदेश 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिक /पिसारनाथ सु. ब.प.से .सह .सं ./ कलम २१/ नों . रद्द । क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/एचएसजी / (टिसी)/ ३२०८ / २०१५- २०१६ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५५५/ सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुर्यदर्शन सहकारी 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत , ता . कर्जत, जि . रायगड , गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ब्राम्हण आळी, नेरळ , ता . कर्जत , 
पिसारनाथ सुशिक्षित बेरोजगार पर्यटन सेवा सहकारी संस्था , म ., जि . रायगड , सी . टी . सर्व्हे नंबर २४६, नेरळ , ता . कर्जत , जि . 
माथेरान , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड , ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
आरजीडी / केजेटी / जीएनएल / ( ओ ) / ६६५ / २००८ - २००९ , दिनांक २ ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
जून २००८ या संस्थेची नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे . आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
____ आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
होईल. 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
हा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी माझी सही व 
राजमुद्रेसह दिला असे . 

जी . बी . ठाकूर , 
जी . बी . ठाकूर , कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , दिनांक १ मार्च २०१६ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / जीएनएल / ( ओ) / ६८० / २०१६ - २०१७ / 
७९ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जाणीव सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , कोठींबे ता . कर्जत , जि . रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६० व नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असे असून उपवगीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टिसी )/ ३२०९ / २०१६- २०१७ / 
१६३८ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , युवराज रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ३१, हिस्सा नंबर ०३, 
प्लॉट ०२, नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० चे 
नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकूर , 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २३ मार्च २०१६ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ६ मे २०१६. 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/(टिसी)/ ३२०७ / २०१६-२०१७ / 
सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मैत्रेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
म ., किरवली , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० चे नियम 
१० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 

जी . बी . ठाकूर , 
कर्जत. 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी /(टिसी)/ ३२०९ / २०१५ -२०१६ / 
१६४० / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , युवराज रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्वे नं . ०३, हिस्सा नंबर ०२ , 
प्लॉट ०२ , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 

जी . बी . ठाकूर , 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २३ मार्च २०१६ . 

सहकारी संस्था , कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी /(टिसी)/ ३२१० / २०१५- २०१६/ क्रमांक आरजीडी /केजेटी/ एचएसजी / (टिसी) / ३२१४ / २०१६ 
१६५० / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , २०१७ / १२३/ सन २०१६ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. वसंत विहार सहकारी 

कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सनराईज 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कर्जत , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , 

अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी . सर्वे नंबर 
सर्वे नं . ४३ - क / १- अ / ब - ५ , कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही 

१३४ / १, १३४ / ०२ , कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 

च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

नियम , १९६० व नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्थांचे नियम , १९६० व नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जी . बी . ठाकूर , 
जी . बी . ठाकूर , कर्जत , 

सहायक निबंधक, 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक ३० मे २०१६ . सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 
दिनांक २९ मार्च २०१६. सहकारी संस्था, ता. कर्जत . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी/ केजेटी /एचएसजी/(टिसी)/ ३२१५ / २०१६-२०१७ / 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी/ (टिसी) / ३२११ / २०१६- २०१७/ १३४ / सन २०१६, - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
१२ / सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री नेमीनाथ 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लोटस सहकारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्वे नं . २० , हिस्सा नं . ३बी, 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फडके हॉस्पिटल जवळ , कोतवाल नगर, मुद्रे प्लॉट नंबर १, २ , ३ , ४ व ५ , सव्हे नं . २० , हिस्सा नं . २ व 
बुद्रुक सर्वे नं . ०६ , हिस्सा नंबक ९ ओ, कर्जत , ता . कर्जत , जि . ३ए मुद्रे बुद्रुक , कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 

१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० व नियम 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६० व नियम १० (१ ) अन्वये 

१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उपवर्गीकरण 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

करण्यात आले आहे . 
आहे. 

जी . बी . ठाकूर , 
जी . बी . ठाकूर , कर्जत , 

सहायक निबंधक, 
कर्जत , 

सहायक निबंधक, दिनांक ७ जून २०१६. सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६ . सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जिल्हा रायगड 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टिसी)/ ३२१३ / २०१६ क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी / जीएनएल / ( ओ ) /१४७० / 
२०१७/ १०१/ सन २०१६, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

१७ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरूड , 
कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वर्धमान 

जि . रायगड जाहीर करतात की , श्री स्वामी समर्थ पर्यटक सेवा 
व्हॅली कॉम्प्लेक्स गोपाल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्वे 

सहकारी संस्था मर्या., मुरुड , ता . मुरुड - जंजिरा , जि . रायगड नोंदणी 

क्रमांक आरजीडी / एमआरडी / जीएनएल / ( ओ ) / १४७० / सन २०१५ 
नंबर ४९४, प्लॉट नं . १६ , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही 

दिनांक १५ मे २०१५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 

आलेली आहे . 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १९६० व नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 

सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

वगीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असे असून उपवगीकरण “ इतर 

संस्था ” असे आहे . 
जी . बी . ठाकूर , 

अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , मुरुड , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० मे २०१६ . सहकारी संस्था , ता . कर्जत . दिनांक १५ मे २०१५. सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड. 


कर्जत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिऊनि / ठाणे / बी -१/ का . क. १५६ / अधिप्रदान / १२९९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे, 
दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड , मुंबई या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकारी 
यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकार म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) 
व ( २) व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७), ( ९), ( १०), ( ११) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९६१ चे नियम १०७ (१४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम (१२), (१३), (१५ ), (१७ ) , 
(१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ जून २०१६ ते दिनांक ३१ मे २०१७ पर्यंत खालील अटीस 
अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे . 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र. २३१ / १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
___ (६ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट /सिव्हील कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या अस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( ८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही. तो पर्यंत घेऊ नये . 


अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) (३) 

(४ ) 
१ श्री. राजेंद्र नारायण वाणी प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी 

वसली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा . 
____ टीप -. - सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे , 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे. 


दिनांक ३१ मे २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिनि - ३/ ठाणे/ बी - ७/ का . क .१५६ / अधि . प्रदान / १३४५ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे 
पश्चिम महाराष्ट्र श्रमिक नागरी सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , ठाणे ( पूर्व) या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकारी 
यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) 
व ( २) व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७ ), (९ ), (१०), ( ११) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चे नियम १०७ ( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम (१२), ( १३), (१५ ) , 
( १७), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७ मे २०१६ ते दिनांक २६ मे २०१७ पर्यंत खालील 
अटीस अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूल करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
____ ( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट / सिव्हील कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( ८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही . तोपर्यंत घेऊ नये . 


( ३ ) 


अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुदा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . शेखर विलास निकम 

व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे शहर 
टीप. - सरचार्जची वसुल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे, 
दिनांक २७ मे २०१६ . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे. 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ १७ 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी, तथा उप निबंधक , सहकारी संस्था के पूर्व विभाग, मुंबई, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / के पूर्व/विभाग /निवडणूक / २३६८/ २०१६ . - महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ७३अअअ ( ५अ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , पी . बी . सातपुते , तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी , तथा उप निबंधक सहकारी संस्था, के 
पूर्वविभाग , मुंबई, जोगेश्वरी नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्यादित ७, पंचशिला अपार्टमेंट , तळमजला, आर . आर. ठाकुर मार्ग, जोगेश्वरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०६० या संस्थेची निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने जाहीर केलेल्या वर नमूद केलेल्या अविरोध निवडून आलेल्या, उमेदवारी अर्ज भरलेल्या 
०९ पात्र उमेदवारांची सन २०१५- २०१६ ते २०२० -२०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी संचालक मंडळ सदस्य म्हणून निवड झाल्याची त्यांची नावे 
व पत्ते मतदारसंघनिहाय खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे : 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदारसंघ 


अनुक्रमांक 

उमेदवाराचे नाव 
( १) 

( २) 
१ श्री . साखळकर पुरुषोत्तम शिवराम 


( ४ ) 


सर्वसाधारण. 


२ 


श्री . क्षिरसागर संजय आत्माराम 


सर्वसाधारण. 


३ 


श्री . देशमुख रामचंद्र शंकर 


सर्वसाधारण. 


४ 


श्री . जोगळेकर मधुसूदन नरसो 


सर्वसाधारण. 


५ 


श्री . मूळवाड व्यंकटेश हनुमंतराव 


सर्वसाधारण . 


४ / क , जपेचाळ , आर . आर . ठाकूर मार्ग , 
जोगेश्वरी ( पू.), मुंबई ४०० ०६० . 
६ / ४, रामनारायन यादव चाळ , 
मजासवाडी ठाकुर रोड, जोगेश्वरी (पू.), 
मुंबई ४०० ०६० . 
९ / ए, जपी इस्टेट , आर . आर. ठाकुर मार्ग, 
जोगेश्वरी ( पू.), मुंबई ४०० ०६० . 
२०२, देवेंद्र सदन को - ऑप . हौ. सोसायटी, 
आर . आर . ठाकुर मार्ग, 
जोगेश्वरी (पू.), मुंबई ४०० ०६० . 
११ / ए, जपेचाळ , आर. आर . ठाकुर मार्ग, 
जोगेश्वरी ( पू.), मुंबई ४०० ०६०. 
खोली क्र . १४ , भिवा कांबळे चाळ , 
अंबिकानगर , जोगेश्वरी (पू.), मुंबई ४०० ०६० . 
ए / २०३, गीतकुंज को - ऑप. हौ. सोसायटी , 
आर . आर. ठाकुर मार्ग, 
जोगेश्वरी (पू.), मुंबई ४०० ०६० . 
१/ १, एस. एस. निवास , भोला कंपाऊंड , 
पंतसमर्थ शाळेच्या मागे, शिवटेकडी, 
जोगेश्वरी ( पू.), मुंबई ४०० ०६०. 
११० / ७६८, एम . एच. बी. कॉलनी , 
सर्वोदयनगर , मेघवाडी , 
जोगेश्वरी (पू.), मुंबई ४०० ०६० . 


६ 


श्री . पिल्ले शंकर कीर्तीराज 


सर्वसाधारण . 


७ श्रीमती बारसोडे आशा केशव 


महिला राखीव . 


८ श्रीमती शिंदे सुनंदा श्रीकृष्ण 


महिला राखीव. 


९ 


श्री . पिळवकर प्रभाकर यशवंत 


इतर मागास 


प्रवर्ग. 


मुंबई, 
दिनांक १३ जून २०१६. 


पी . बी . सातपुते , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी, तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के पूर्व विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ 


पोलीस उपायुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

___ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ ३०४६ /१६. - ज्याअर्थी, नवी 

येईल असे वर्तन करणे. 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, 

( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करतात . दिनांक ४ जुलै २०१६ रोजी दर्श अमावस्या दिनांक ६ जुलै 

करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा 

घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
२०१६ रोजी रमजान ईद, दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी आषााढी 
एकादशी /पंढरपूर यात्रा असे सण व उत्सव साजरे केले जाणार आहेत . 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
प्रश्न निर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक १ जुलै २०१६ रोजीचे ( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
०० -०१ वा . पासून ते दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचे २४ -०० वाजे ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
३७(१ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
(२ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशीदिलेला आहे . 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
(३ ) त्याअर्थी, मी , नितीन पवार पोलीस उप आयुक्त, विशेष 

नितीन पवार, 
शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये । 

पोलीस उप आयुक्त , (विशेष शाखा) , 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , दिनांक २८ जून २०१६ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबईकरिता . 
१९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ जुलै २०१६ 
रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचे २४ -०० 
वा . पर्यंत १५ दिवसांसाठ 

ठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे. 

( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंडा, काठ्या , बंदुका , 
रिव्हाल्वर , देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 

(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

( फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 


नवी मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


१९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . Any assembly , programme, public meeting 
or procession of five or more than five persons in 
a public place , without due permissions is 
prohibited. 


No . CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 
2016 . — Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in 
Mumbai Railway Police Commissionerate , 
I, Madhukar Pandey , Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1) and (2 ) 
and ( 3 ) of section 37 of the Bombay Police Act , 
1951 (Bom . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughoutMumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 -01 hours 
of 7th July 2016 to 24 -00 hrs. of 21st July 2016 : 

( 1) (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , 
spears , bludgeons , unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms ( violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(c ) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries, singing of 
song , playing of music. 

( Delivery of harangues , the use of gestures 
or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
Police Officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over -throw the State . 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34 , feet . 

5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

( a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


6 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , 
loudspeakers or megaphone, as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 4th July 
2016 . 


MADHUKAR PANDEY , 
Mumbai, 

Commissioner of Police , 
dated 4th July 2016 . (Railways ), Mumbai. 


2 . If any person goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
भाग एक ( को .वि . पु.) - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th July 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB .4312 / 94 /CR - 198 / 2014 /UD - 11 . — Whereas, The Revised Development Plan of “ K /E ” Ward of 
Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No. TPB - 4392 / 
4716 /CR -181/ 92 /UD - 11 dated 12th November 1992 so as to come into force with effect from the 
29th December 1992 ; 

And whereas, Town Planning Scheme — Vile Parle No . V (hereinafter referred to as “ the said Town 
Planning Scheme") has been sanctioned by the State Government in Urban Development Department s 
Notification No. TPB . 4389/ 205 ( B )/UD - 11, dated 2nd June 1994 , and the same has come into force with 
effect from 1st August 1994 (hereinafter referred to as “ the said Scheme " ) ; 

And whereas , while sanctioning the said Development Plan , the final Plot No. 188 and 188 - C of the 
said Town Planning Scheme, which were affected by the reservation in the Draft Development Plan 
was deleted and included in Residential Zone. However the final Plot 188 D is not reserved for any 
public purpose in the said Development Plan ; 

And whereas , due to drafting error , it is assumed that the final Plot No. 188 , 188 - C , 188 - D is 
reserved for Recreational Ground in the said Development Plan and to implement the proposal of the 
said Plan , the final Plot No. 188 , 188 -C , 188 - D is included in the variations sanctioned to the said Town 
Planning Scheme by the State Government in the Urban Development Department under sub -section 
6 (b ) of the section 91 of the said Act , vide Notification No. TPB . 4306 / 2446 /CR - 112 / 2008 /UD - 11 , dated 
21st July 2008 and reserved for Recreational Ground ; 

And whereas, the Slum Rehabilitation Scheme has been sanctioned by the Slum Rehabilitation 
Authority on the final Plot No. 188 and 188 -C along with adjacent land before the variation to the said 
Town Planning Scheme and the same is under process ; 

And whereas, the State Government is of opinion that error occurred while sanctioning the variation 
to the said Town Planning Scheme in respect of the final Plot No. 188 , 188 - C , 188 - D of the said Town 
Planning Scheme should rectified ; 

And whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said 
Corporation ) vide letter dated 5th April 2016 has requested to the State Government to authorize the 
Municipal Corporation to vary the said Town Planning Scheme in respect of the final Plot. No . 188 , 
188 - C , 188 - D ; 

Now , therefore the State Government authorizes the said Corporation under sub - section ( 2 ) of 
Section 91 of the said Act to undertake variation in the Town Planning Scheme — Vile Parle No. V 
(Principal) (Final) in respect of following item . 

(a ) To change the user of final Plot No . 188 , 188 - C , 188 - D from Recreation Ground to 
Residential use . 

(6 ) The said Corporation shall accordingly prepare and publish the draft variation as per 
provision laid down under section 91 ( 2 ) of the said Act, within a period of six months from the 
date of issue of this Notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ 


म 


सन राजपत्र 


२१ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 
क्रमांक उविअमा. भूसं / कात -२/ एस . आर. ९५ / २०१२. - ज्याअर्थी, 

आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली आहे आणि 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . तीन ) 

ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
चे कलम एक , पोट - कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

__ मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब , 

लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 
पृष्ठ क्र . ३६ ते ४० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 

व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 

कळविले आहे. 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी २०११ /प्र.क्र . ३०७/उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ___ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसुचित विनिर्दिष्ट करण्यात व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 

निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांनी घेतला 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

आहे . 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे . त्या 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 

माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 

अनुसूची 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

जि . रायगड, ता . माणगांव , गाव कोशिंबळे , ता . निजामपूर 
विभागाचे आयडीसी. १८९२( १७४४१) उद्योग १४, दिनांक ११ जून १९९३ अनु . सर्वे नं ./ हिस्सा नं . 

क्षेत्र 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या 

गट नं . 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी . २१०६ /( ४८५) /उ-१४ , 

(२ ) ( ३) 

( ४ ) 
दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, । 

( हे. आर. ) 
१९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त 

७१ ४अ पै . 

० . ५९० 
नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम 
२ ( क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना 
कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी 
सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित 

विश्वनाथ वेटकोळी, 
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प पाणसई । 

माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे दिनांक । जले २०१४ 

माणगांव विभाग, माणगांव . 
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांना वाटते ; 


क्र . 


आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, साो . रायगड - अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा . भूसं / कात -२ / एस . आर. ९७/ २०१२. -ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक, पोट-कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब , 
पृष्ठ क्र . १२ ते ३० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी २०११/ प्र. क्र . ३०७ / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यांत आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 


व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 
कळावल आह . 
____ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 

व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 

अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 
निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांनी घेतला 
आहे . 


नाम 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
३२ ( १) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 


अनुसूची 


पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
जि . रायगड , ता . माणगांव, गाव पाणसई 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केले आहेत ; 


अनु . 


सर्वे नं ./ 


क्षेत्र 


हिस्सा नं . 


क्र . 


गट नं . 


( ४ ) 


STI 


( हे . आर .) 


० . ११४ 


० .०७१ 


___ ३ 


२२ 


० .०७८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी./ १८९२ (१७४४१) उद्योग १४ , दिनांक ११ जून 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी. २१०६ / 
( ४८५ )/ उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , माणगांव विभाग , 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे . 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना वाटते ; 


० .०५६ 
० . ११६ 
३.२२० 


१६७ 


arsmxowauoarrm 


१९१ 


० .१५० 


१९२ 


० .०५६ 


१९९ 


० .०३० 


१९९ 


० . १३० 


१९९ 


० .०२० 


०. १०५ 


२६० 
२६०३ 


० . १०७ 


आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, साो . रायगड- अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे - ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ 

ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 
दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वयेनिश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 

आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली आहे आणि 
ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 
लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 


माणगांव , 
दिनांक ८ जुलै २०१६ . 


विश्वनाथ वेटकोळी , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 


क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / एस . आर. ६४ / २०१२. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट - कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार-ब , 
पृष्ठ क्र . १ ते ४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ 
ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी २०११/ प्र. क्र . ३०७/ उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्टी करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 


ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 
दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 

आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे आणि 
ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 
लेखी स्वरूपात सादर केला आहे . तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 
व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 
कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 

अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 
निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांनी घेतला 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रधान केले आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
३२ (१) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 


अनुसूची 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
जि . रायगड , ता . माणगांव, गाव घोटवळ 


अनु . 


सर्व्हे नं ./ 


हिस्सा नं . 


क्षेत्र 


क्र . 


गट नं . 
( २) 


( १ ) 


( ३) 


( ४ ) 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी/ १८९२/(१७४४१)/ उद्योग १४ , दिनांक ११ जून 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/ २१०६ / 
( ४८५) / उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे , 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांना वाटते ; 


२४६ पै . 


० . ३०० 


२६४ 


० . ३४० 


० . ४३० 


४ 


२६५ 
२६५ 


२ 


० . २३० 


विश्वनाथ वेटकोळी , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


माणगांव , 
दिनांक ८ जुलै २०१६. 


आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, साो . रायगड- अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


क्र . 


२३९ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून ____ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / एस . आर. ९४ / २०१२. -ज्याअर्थी, व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . तीन ) संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब, 

निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांनी घेतला 
पृष्ठ क्र . ५ ते ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ आहे ; 
ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 
क्र . आयडीसी / २०११ / प्र. क्र . ३०७ / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

३२( १) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात । कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 

जि . रायगड, ता . माणगांव, गाव रातवड 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

अनु . सर्वे नं ./ हिस्सा नं . 

क्षेत्र 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 

गट नं . 

एकूण 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त ( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

हे . आर 
शासनास प्रदान केले आहेत ; 

२१७ 

० . ९७० 
__ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

०. ०५० 
विभागाचे आयडीसी ./ १८९२/ (१७४४१)/ उद्योग १४, दिनांक ११ जून 

२५८ 

२. १९० 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

०. ३६० 
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/ २१०६ / 

१. ०१० 
( ४८५ ) / उ-१४ , दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 

२८६ पै . 

० . ६८५ 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 

२८७ पै . 

१. ५५० 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , 

२८८ पै. 

२१. ७०६ 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत 

२.८३० 
आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 

३०३ 

० . ३१० 
नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 

३१७ 

१. ६२० 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, 

० . १९५ 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांना वाटते ; 

३१९ 

० .१३० 
__ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, सोा रायगड- अलिबाग यांनी 

३२३ पै . 

० . ५६० 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे- ६/ २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ 

३२४ 

० . ४९० 
ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 
दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 

३३९ पै. 

३. ६१० 
आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली आहे आणि 

३४३ 

० . १७० 
ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 

विश्वनाथ वेटकोळी, 
लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 

माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी, 
व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 

दिनांक ८ जुलै २०१६ . माणगांव विभाग , माणगांव . 
कळविले आहे . 


२८० 
२८१ 


२८९ 


३१८ 


म 


सन राजपत्र 


अनुसूची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ २५ 

उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
क्रमांक उविअमा. भूसं / कात- २/ एस. आर. ९८ / २०१२. -ज्याअर्थी, 

मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 

लेखी स्वरूपात सादर केला आहे . तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 
चे कलम एक , पोट- कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब , 

कळविले आहे ; 
पृष्ठ क्र . ३१ ते ३५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
क्र . आयडीसी २०११ /प्र. क्र . ३०७ / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टी करण्यात अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर, २०११, महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात । निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांनी घेतला 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आहे . 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
करण्यांत आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या जमिनी ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
समाविष्ट आहेत ; 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

जि . रायगड, ता . माणगांव, गाव कालवण 
शासनास प्रदन केले आहेत ; 

सर्व्हे नं ./ हिस्सा नं . 

एकूण क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

गट नं . 
विभागाचे आयडीसी ./ १८९२ ( १७४४१ ) उद्योग १४, दिनांक ११ जून 

___ (१) (२) ( ३) 

( ४ ) 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

( हे. आर ) 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी./ २१०६ / 
( ४८५ )/उ- १४ , दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

० .०८८ 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 

०. २८० 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि ____ ३ १४८ 

० . ११० 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, ४ १४८ ५ 

० . १२० 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ५ १४८ ६ 

० . २६० 
आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 

६ १४८८ 

०. १५० 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 

७ १४८ १७ 

० .०९० 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे , 

० . १४० 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, सोो . रायगड- अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे-६ / २६९३०७/ २०१४, दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 

विश्वनाथ वेटकोळी , 
दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली आहे आणि दिनांक ८ जुलै २०१६ . माणगांव विभाग, माणगांव . 


अनु . 


क्र . 


ar 


१४२ 


n 


w 


८ 


१६० 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


- 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली आहे आणि 

ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी 
क्रमांक उविअमा. भूसं / कात-२ / एस . आर. ६६ / २०१२. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 

मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार 
चे कलम एक , पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार -ब , 

व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात 

कळविले आहे ; 
पृष्ठ क्र . ८ ते ११ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ 
ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग ___ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
क्र . आयडीसी २०११/ प्र. क्र . ३०७/ उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्टी करण्यात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११ , महिन्याच्या ९व्या दिवसापासून अंमलात अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांनी घेतला 

आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यांत आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या जमिनी ___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
समाविष्ट आहेत ; 

३२ ( १) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 

माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत. 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

अनुसूची 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
शासनास प्रधान केले आहेत ; 

जि . रायगड , ता . माणगांव , गाव निळज 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

सर्वे नं ./ हिस्सा नं . 

क्षेत्र 
विभागाचे आयडीसी. १८९२ (१७४४१ ) उद्योग १४, दिनांक ११ जून 

गट नं . 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

(२) (३) 

( ४ ) 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी . २१०६ / 

( हे. आर) 
( ४८५) / उ - १४ , दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

३३९ 

० . ४८० 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 

१.१६३ 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, 

० . ३६० 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत 

१७० 

० .०४० 
आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 

३३४ 

० . ११० 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प 

० . ४९० 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, 
असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना वाटते ; 


अनु . 


مر 


بہ 


२७५ 


سہ 


२७२ 


ه 


م 


३३७ 


م 


आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, सो . रायगड- अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे-६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ 

माणगांव , 
ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे । 

दिनांक ८ जुलै २०१६ . 
दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 


विश्वनाथ वेटकोळी, 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


क्षेत्र 


९१ 


३६९ पै . 


१३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ २७ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
यांजकडून 

३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
क्रमांक उजिभ - भसं / कात - २ / पाथरशेत / ५४७. ज्याअर्थी, कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ महा . तीन ) चे 

न जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध 

करत आहेत . 
कलम एक , पोट -कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , 

अनुसूची 
भाग चार- ब , पृष्ठ क्र . ३११ ते ३१८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

रोहा औद्योगिक क्षेत्र 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

जि . रायगड, ता . रोहा, गाव पाथरशेत 
विभाग क्र . आयडीसी- २००७ / ३३४ / उ- १४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

अनु. क्र . सर्व्हे नं ./ हिस्सा नं . 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 

( २ ) 

( ३ ) 
फेब्रुवारी , २००९ महिन्याच्या १९व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा 
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे. आणि ; 

( हे. आर) 
आणि, ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

११९ 

० . ३४२ 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 

४३० 

० . ३४० 
समाविष्ट आहेत . आणि ; 

५६७ 

० .११४ 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

० .०२० 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 

१.००० 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

३७९ पै. 

१.००० 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांमुळे पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

४२३ / अ 

० . ६३८ 
शासनास प्रधान केले आहेत . आणि ; 

१२६ 

० . ०१३ 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

० .२८८ 
विभागाचे आयडीसी. १८९२ ( १७४४१) उद्योग -१४, दिनांक ११ जून 

५६५ 

० . २०२ 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

०. १०७ 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्र . आयडीसी . २००७ / 

० . ४०८ 
( ३३४) / उ- १४ , दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

२३४ 

० .१०० 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 

२७० 

१ . २४० 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ 

० . ७२० 
प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात 

२६९ 

०. ७४० 
आलेले आहेत . आणि ; 

२२८ पै . 

० .३४५ 
ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 

५४४ 

० . ४८७ 
नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा -माणगांव 

२७२ 

१. १४० 
औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे उप 

____ २२ 

४ . १०० 
जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव, यांनी सादर 

३८६ 

०. ८९० 
केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे . आणि ; 

३६९ पै . 

० .. ५७० 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे कडील पत्र क्र . आयडीसी . २०१६/ 

एकूण 

१४ . ८०४ 
प्र. क्र . १६६ / उ-१४ , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ चे उप - कलम (१ ) च्या तरतुदी लागू 
करणेबाबत सूचित केले आहे. आणि ; 

अपूर्वा वानखेडे, 
___ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी माणगांव, 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
व हितसंबंधित असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून दिनांक ८ जुलै २०१६. काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव . 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२(१) अन्वये 
या जमिनी संपादन करण्याचानिर्णय शासनाने घेतला आहे. आणि ; 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ४अ 


४०GmW26०6mswww 


१६५ 


१६६ 


२७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्र . आयडसी . २०१६ / 
माणगांव , यांजकडून 

प्र . क्र . १६६ / उ- ४ , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , 
क्रमांक उजिभू- भूसं / कात-१/ जामगांव / ५४६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 

मुंबई- ३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२. चा महा. तीन ) चे 

अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ चे उप- कलम ( १) च्या तरतुदी लागू 
कलम एक , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

करणेबाबत सूचित केले आहे. आणि ; 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, भाग ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी 
चार -ब, पृष्ठ क्र . ३१९ ते ३२२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक । व हितसंबंधित असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२(१) अन्वये 
विभाग क्र . आयडीसी २००७/ ३३४ / उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आणि ; 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 
आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी , २००९, महिन्याच्या १९व्या दिवसापासून ३२ ( १) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे. आणि ; । कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप 

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यांत । जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव ही नोटीस 
आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट प्रसिद्ध करत आहेत . 
आहेत . आणि ; 

अनुसूची 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

रोहा- मांणगाव औद्योगिक क्षेत्र 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 

गाव जामगांव, ता . रोहा, जि . रायगड . 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

अनु . क्र . सर्व्हे नं . हिस्सा नं . 

क्षेत्र 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 

___ (१) (२) ( ३) 
शासनास प्रदान केले आहेत. आणि ; 

( हे. आर ) 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे 

२१९ 

७ . २५० 
क्र . आयडीसी. १८९२ (१७४४१) उद्योग १४ , दिनांक ११ जून १९९३ 

० . ८१० 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या 

एकूण 

८ . ०६० 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्र . आयडीसी २००७/ (३३४)/ उ 
१४ , दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे 

अपूर्वा वानखेडे, 
कलम २( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . 

माणगांव , 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
२, माणगांव, यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत . 

दिनांक ८ जुलै २०१६ . काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव . 
आणि ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा -माणगांव 

औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप 
जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव, यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे . आणि ; 


( ४ ) 


५७३ 


क्षेत्र 


( २ ) 


5 


bo 


4 


**m 


w 


5 


to 


*3 


: 


< 


م 


< 


ک 


< 


ہ 


< 


८अ पै . 


ہ 


999888** 


< 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ २९ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे 
माणगांव, यांजकडून 

कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 

कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप 
क्रमांक उजिभू - भूसं / कात -१ / जावटे / ६० . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 

जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . तीन ) चे 

करत आहेत . 
कलम एक , पोट-कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

___ अनुसूची 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग 

रोहा- माणगाव औद्योगिक क्षेत्र 
चार- ब, पृष्ठ क्र . २८९ ते ३०६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

गाव जावटे , जि . रायगड, ता . माणगांव 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी २०१२/ ( ६६) / उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण अनु . क्र . सर्व्हे नं . हिस्सा नं . 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात 

( ४ ) 
आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी , २००९, महिन्याच्या १९व्या दिवसापासून 

( हे. आर .) 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

२. ६७० 
आणि , ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

० . १७० 
करण्यांत आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 

० . ५१० 
समाविष्ट आहेत ; 

८क 

० .३५० 
२२क 

० . १३७ 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे, त्या क्षेत्रातील 

० .०६० 

० . १३० 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 

० . ०९० 
२अ 

० . ११० 
शासनास प्रधान केले आहेत ; 

० . १३० 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

० . ४८० 
विभागाचे आयडीसी / १८९२ (१७४४१ ) उद्योग १४ , दिनांक ११ जून 

०. ०३० 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

० .०४० 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्र . आयडीसी २००७ / 

० .०२० 
( ३३४) / उ- १४ , दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

० .०५० 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 

०.११४ 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 

०. १९२ 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ 

० .०७६ 
प्रकल्प क्र . २, माणगांव, यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात 

० .२८२ 
आलेले आहेत ; 

१८ब 

० . १२० 
आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 

० .१७१ 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत 

१७क 

० .१४० 
रोहा- माणगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी 

२४क 

० . २७० 
आहे, असे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव , 

०.९३० 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे ; 

० .१६० 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्र . आयडीसी. 

० . ५२० 

० . ५२३ 
२०१६/ प्र . क्र . १६६ / उ -१४ , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई- ३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

२अ 

० .३५० 
१ / ख 

० . २०६ 
अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ चे उप -कलम (१ ) च्या तरतुदी लागू 

० . ४०० 
करणेबाबत सूचित केले आहे ; 

९ . ४३१ 
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन 

एकूण 
मालकांनी व हितसंबंधित असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा 
विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 

अपूर्वा वानखेडे, 
३२ ( १) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला माणगाव , 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
आहे . 

दिनांक ८ जुलै २०१६ . काळ प्रकल्प क्र . २, माणगाव . 


ہ 


< 


ہ 


< 


ہ 


< 


ہ 


< 


س 


م 


م 


ه 


ه 


१ब 


********* 


ب 


ه 


xvo25mxwaasa 


سی 


5 


Wथ 


२अ 


**** 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


कल 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन 
मालकांनी व हितसंबंधित असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा 
विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 
३२ (१ ) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे . 
___ आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे 
कलम ३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव ही नोटीस 
प्रसिद्ध करत आहेत . 

अनुसूची 
रोहा-माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 

जि . रायगड, ता . रोहा, गाव पहूर 
अनु. क्र . सर्वे नं . हिस्सा नं . 

( ४ ) 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 


or 


६३३ पै. 


१ .०५७ 


s 


२१९ 


m 


३३५ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २ , 

माणगांव , यांजकडून 
क्रमांक उजिभू- भूसं / कात -१/ पहूर / ५४८. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) चे 
कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग 
चार- ब , पृष्ठ क्र . ३२३ ते ३३७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी. २००७ / ३३४ / उद्योग -१४ , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी , २००९ , महिन्याच्या १९व्या दिवसापासून 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रधान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी. १८९२ ( १७४४१ )/ उद्योग - १४ , दिनांक ११ जून 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्र . आयडीसी. २००७ / 
( ३३४ )/ उ-१४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ अन्वयेमहाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 
नियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ 
प्रकल्प क्र . २, माणगांव, यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात 
आलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत 
रोहा-माणगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी 
आहे, असे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव, 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे कडील पत्र क्र . आयडीसी. 
२०१६ / प्र. क्र . १६६/ उ-१४, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई-३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ चे उप कलम (१) च्या तरतुदी लागू 
करणेबाबत सूचित केले आहे ; 


० . ७४० 
० . ४०० 
०. २४३ 


x 


५२७ 


५४९ 


० .०२० 


o 


w 


४८७ 


० . ३२४ 


एकूण 


२ . ७८४ 


माणगांव , 
दिनांक ८ जुलै २०१६. 


अपूर्वा वानखेडे , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव . 


पन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ३१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि. रायगड यांजकडून 

___ जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ६९९ / २०१४-१५ / क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ १३९० / २०१५- १६ / 
सन २०१५ / ३१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , सन २०१५/ १६३ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मोराज ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आषाढी 
रिव्हर साईड पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकारी असोसिएशन कार्तिकी स्वयंरोजगार सहकारी सेवा संस्था मर्या., मु. पो. आपटा, नवीन 
मर्या., प्लॉट नं . ४४८ / ४४९ / २, तक्का पनवेल, ता . पनवेल , कोळीवाडा, ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
जि. रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी) । जीएनएल ( ओ) १३०९ / २०१५- १६ , दिनांक २३ जून २०१५ ने ही संस्था 
६९९ / २०१४ - १५ , दिनांक ६ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ), च्या च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था " 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक २३ जून २०१५. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
पनवेल , रायगड, 

सहकारी संस्था, पनवेल , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . ता . पनवेल , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ) / ७०० / २०१४- १५ / 
सन २०१५/ ४३९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जयहनुमान 
विट , डबर विक्री , बांधकाम साहित्य पुरवठा सहकारी संस्था मर्या., 
ठोंबरेवाडी , मु. ठोंबरेवाडी, पो. पोयंजे, ता. पनवेल , जि. रायगड, नोंदणी 
क्र . आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ७०० /२०१४-१५, दिनांक 
३० मार्च २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी )/ ३००२/ २०१४ 
१५/ सन २०१४ /९८०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबर 
आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सी .टी . स. नं . ८४० , 
८४१, ८४२, टपाल नाका , एम . जी . रोड , पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / 
३००२/ २०१४ -१५/ सन २०१४, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९( १ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६/ आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

___ जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /जीएनएल ( ओ)/ ३००२ /२०१५ - १६ / क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३००४ 
सन २०१५ / ८८०. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , । २०१४ -१५ / सन २०१४ /१०९८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अन्नपुर्णा ___ पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., के. एच. १, बिल्डिंग नं. ४, वास्तुविहार, साई समर्थ ब्लेसिंग्ज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल , 
सेक्टर -१६, रूम नं . ४०२, खारघर, ता . पनवेल, जि . रायगड , ___ प्लॉट नं . ११४२ + ११४३, मिरची गल्ली, पनवेल, ता . पनवेल, जि . 
नोंदणी क्र. आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /जीएनएल ( ओ)/ ३००२ / २०१५ -१६ / रायगड , नोंदणी क्र. आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी)/३००४ / 
सन २०१५, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी २०१४- १५ / सन २०१४, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र ९ (१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि 
सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
आले आहे. 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ . 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी) / ३००३ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३००५ 
२०१४- १५ / सन २०१४ / ९७९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , २०१४ -१५ / सन २०१४ / ११५८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पनवेल , ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
डी विंग , कनक सरोवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल , श्री हरेकृष्णा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १८, हिस्सा 
प्लॉट नं. १७, सब प्लॉट नं . ४ व ५, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड , नं . ३,विचुंबे देवद , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 
नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी) / ३००३/ २०१४- । पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी) / ३००५ / २०१४-१५ / सन २०१४ , 
१५ / सन २०१४ . दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट सहकारी __ दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र तिचेउपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
करण्यात आले आहे . 

आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ . 


म 


सन राजपत्र 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ३३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३००६ / क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यएल / एचएसजी ( टीसी) / ३००८ । 
२०१४ -१५ / १२०९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . 

२०१४-१५ / सन २०१४ / १३१२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हावरे/ कारेकर्स 

पनवेल , ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
निसर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १३७/१, १३८/ २ , 

ओम साई इनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरे गांव , सर्व्हे नं . 
१३२/ २, पाले बुद्रुक , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 

१०१, हिस्सा नं . २, नेरे गांव, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३००६/ २०१४-१५/ सन २०१४ , दिनांक 

आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३००८ / २०१४-१५, दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

२७ नोव्हेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 

सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 

करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१४ . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि. रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ३००७/ 
२०१४-१५/ सन २०१४ / १२६८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री . मंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी . टी . एस . नं . १५६१ , 
आपटे वाडा , शिवाजी रोड , पनवेल , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३००७ / २०१४ -१५ , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी (टीसी)/ ३००९ / २०१४ 
१५ / सन २०१४ / १३१० . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रथमेश 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पालीदेवद सुकापूर, ता. पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी)। 
३००९ / २०१४ -१५, सन २०१४, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या 
कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ . 
भाग एक ( को .वि.पु.) - ५ 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

__ जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी (टीसी)/ ३०१० / २०१४ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी )/ ३०१२/ २०१४ 
१५ / १३१४. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , १५/१३७७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विघ्नहर्ता एनक्लेव्ह 

जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रयाग कुंज सहकारी 
फेज -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सुकापूर, ता. पनवेल, जि. रायगड, __ गृहनिर्माण संस्था मर्या.,विचुंबे , प्लॉट नं . १०, टाईप - सी , 
नोंदणी क्र. आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) /३०१० / २०१४ 

गट नं . १४२ , मु. पो . विचुंबे , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 
१५, सन २०१४ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३०१२/ २०१४ -१५ , 

दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम 
९ (१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण 

अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

___ १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
असे करण्यात आले आहे . 

आहे . 


IU 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि. रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३०११ / २०१४ 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३०१३ / २०१४ 
१५/ १३५२. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 

१५/ १४१२ . — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गिरीजा रेसिडेन्सी सहकारी 

जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री ज्योतिर्लिंग अपार्टमेंट 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं १९सी(१), प्लॉट नं . ४ आणि ५, पालीदेवद 

__ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., डेरवली, सर्व्हे नं . १४८ /१, डेरवली , 
सुकापूर , ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल/ 

ता. पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी 
एचएसजी ( टीसी)/ ३०११/ २०१४-१५, दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ने ही 

( टीसी)/ ३०१३ / २०१४- १५ , दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ ने ही संस्था 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
२४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 

च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ . 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ ३५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

___ जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३०१४ / २०१४ ___ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी)/ ३०१६ / २०१४ 
१५ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . १५ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुलरेज अपार्टमेंट पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सिटीएस नं . २७०/ १, २७०/ २, श्रीकृष्ण नारायण सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, प्लॉट 
२७० / ३, २७० / ४ , टिपीएस स्कीम पनवेल, ता . पनवेल, नं . ४४७ + ४४६बी , ४४७/ १ + ४४६बी /१, नगर परिषद रोड , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी )/ जुना खेरवाडा, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 
३०१४ / २०१४ - १५, दिनांक १ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी)/ ३०१६/ २०१४- १५, दिनांक १ जानेवारी 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
९( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३०१५/ २०१४ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३०१८ / २०१४ 
१५ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . १५ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल, ता . 
पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिद्धेश्वर पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सिटीएस नं . ११३२ / । ओम सदनिका सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल , फायनल प्लॉट 
अ -२, मिरची गल्ली, पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी नं . २६५ , सब प्लॉट नं . १, २ व ३, उरण रोड , पनवेल, ता. पनवेल, 
क्र . आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३०१५ / २०१४ -१५ , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी) / 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ३०१७ / २०१४ -१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम 
तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून ____ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे । संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 

असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ५अ 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी) / ३०१९ / २०१४ क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३०७७ / २०१४ 
१५ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . १५/ सन २०१५. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री सिद्धाय 

पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हरीओम सावली 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, फायनल प्लॉट नं. १४८३- ऐ , 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्रॉ. नं . ४२५ , कापड गल्ली, गणपती 
नरसाळे रोड, लाईन आळी, पनवेल , ता. पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी 

मंदिराजवळ, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी)/ ३०१९ / २०१४ - १५ , 

__ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी)/ ३०७७ / २०१४- १५, दिनांक २५ फेब्रुवारी 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

२०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट 

चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये 
१० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 

तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी)/ ३०२०/ २०१४ 
१५ / सन २०१५ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

ओमकार रोहाऊस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., विचुंबे , 
स . नं . १४२ , हिस्सा नं . ०, प्लॉट नं. ५, ६, ७ व ८, विचुंबे , ता . पनवेल , 
जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / 
३०२० / २०१४ -१५, दिनांक २९ जानेवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९ (१) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३०७८ / २०१४ 
१५/ सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुलफाम अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट क्र . २७८ / ५ , एम . ओ. 
एच. रोड, पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३०७८ / २०१४ -१५, दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड . 
दिनांक २९ जानेवारी २०१५. 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ -२० , २०१६/ आषाढ २३- २९, शके १९३८ ३७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

__ जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ३०७९/ २०१४ - क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३१०३ /२०१५ 
१५ / सन २०१५/ ३०४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , १६ / सन २०१५ / ५११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कार्तिक्य पार्क ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रामेश्वरम 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिलोत्तर रायचूर , गट क्र . १२ / ओ, बद्रिनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., देवद , प्लॉट नं. ५ / १ व 
हिस्सा क्र . ७( २)( अ) व ७(२ ) बी , शिलोत्तर रायचूर , ता . पनवेल , ५/ २, देवद, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल 
जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी (टीसी)। एचएसजी ( टीसी )/ ३१०३ / २०१५- १६ ,दिनांक १७ एप्रिल २०१५ ने ही 
३०७९ / २०१४ -१५ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम । २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 
करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल , 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५. . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / ३१०२ / २०१४ 
१५ / सन २०१५ / ३९७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अस्मिता 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, पाली देवद , सर्व्हे नं . ४३, हिस्सा 
क्र . ०, प्लॉट नं . ३, पाली देवद , ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्र . 
आरजीडी / पीडब्ल्यएल / एचएसजी ( टीसी ) / ३१०२ / २०१४-१५ , दिनांक 
२४ मार्च २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी )/ ३१०४ / २०१५ 
१६ / सन २०१५ / ५०५ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कल्पतरू 
रिव्हरसाईड , फेज -१, बिल्डींग नं. १ आणि २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., फा . प्लॉट नं . ४५८ (पार्ट ), ४९७ (पार्ट ), ४९८ (पार्ट ), पंचमुखी 
मारूती मंदिरासमोर , जुना मुंबई- पुणे हायवे, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यएल / एचएसजी ( टीसी ) / 
३१०४ / २०१५ -१६, दिनांक २० एप्रिल २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल, 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३१०५ / २०१५ क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३१०७/ २०१५ 
१६ / सन २०१५ / ५०७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

१६/ सन २०१५ / ५८८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कल्पतरू 

ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राधे हेरिटेज 
रिव्हरसाईड , फेज -१, बिल्डींग नं . ३ आणि ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पळस्पे, सर्व्हे नं. ११० / ० अॅण्ड ११३ / 
मर्या., फा . प्लॉट नं . ४५८ ( पार्ट ), ४९७ ( पार्ट ), ४९८ ( पार्ट ),पंचमुखी 

१ पळस्पे, ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
मारूती मंदिरासमोर , जुना मुंबई - पुणे हायवे, पनवेल, ता . पनवेल , 

एचएसजी/( टीसी )/ ३१०७/ २०१५-१६, दिनांक २१ एप्रिल २०१५ ने ही 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) । 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . 
३१०५ / २०१५ -१६ , दिनांक २० एप्रिल २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

२४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 

१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 

___ सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 
करण्यात आले आहे . 

हरिष जगताप , 
हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , पनवेल, 

सहकारी संस्था, पनवेल, 
पनवेल , सहकारी संस्था, पनवेल , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 

ता . पनवेल . 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 

ता . पनवेल, जि . रायगड . 


Je 


. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३१०६/ २०१५ 
१६ / सन २०१५ / ५८२ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अरिहंत 
अरमह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . २५ / १, २५ / २. २७ / 
२, ऐ १, २७/ २ए२ , २७ / २, ऐ३, २५/ १, २७ / १ऐ कोप्रोली, ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी ( टीसी ) / 
३१०६/ २०१५- १६, दिनांक २१ एप्रिल २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 

जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३१०८ / २०१५ 
१६ / सन २०१५ / ३४८ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बालाजी 

आंगण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, फा . प्लॉट नं . ३११ , 
३६९ , ३७०, बस डेपो जवळ , मुंबई- पुणे हायवे, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी (टीसी) / 
३१०४ / २०१५ - १६ , दिनांक ६ मे २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९ (१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ . 


पनवेल , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ ३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /१४७. - सहायक क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी )/ ३१२० / २०१५ 
निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे १६ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . 
अधिसूचित करीत आहे की, प्रयाग आकृती सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रिद्धी रोझ 
मर्या., विचुंबे, प्लॉट नं. १/ २, १/ ३, १/ ४ , १/ ५, १/ ६ आणि १/ ७, 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, फा . प्लॉट नं . २९ / ७, सुशिला 
विचुंबे, ता. पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 

गार्डन , ठाणा नाका रोड, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 
एचएसजी ( टीसी)/ ३११८ / २०१५ - १६, दिनांक १९ जून २०१५ ने ही संस्था 

क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३१२० / २०१५-१६, 

दिनांक १७ जुलै २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 

अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट सहकारी संस्था नियम 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक १९ जून २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी)/ ३११९ / २०१५ 
१६ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . 
पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निशीगंधा 
माळीवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्रॉपर्टी नं . ३१४ , आकुर्ली, 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / 
(टीसी )/ ३११९ / २०१५ -१६ , दिनांक ४ जुलै २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९ (१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी ( टीसी ) / ३१२१ / २०१५ 
१६ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कलश सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., डेरवली, गट नं . १२४/ ०, फ्लॉट नं . १० व 
११ , मौजे डेरवली, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३१२१/ २०१५-१६, दिनांक १७ जुलै 
२०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचेउपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक ४ जुलै २०१५ . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक १७ जुलै २०१५. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३१२२ / २०१५ क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ३१२२/ २०१५ 
१६ / सन २०१५ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . १६ / सन २०१५ . – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निर्मल नगरी पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , यश प्लाझा 
फेज-१, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., डेरवली, सर्वे नं. ११७, हिस्सा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नं . ०, डेरवली, ता. पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी) / ३१८३ / २०१५ 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ३१२२ / २०१५-१६, दिनांक २२ जुलै १६, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
२०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ । । अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 


हरिष जगताप , 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक २२ जुलै २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ३१२३/ २०१५ 
१६/ सन २०१५. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल, ता . 
पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की ,रक्षक -२ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., स.नं . ४३, हि.नं. १( २) उसी खुर्द, ता. पनवेल , 
जि . रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी) / 
३१२३ / २०१५-१६ , दिनांक २४ जुलै २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) 
अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३१२२ / २०१५ 
१६ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वैष्णवदेवी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., देवद गाव, गट नं . ५ /०, देवद गाव , 
ता. पनवेल , जि. रायगड, नोंदणी क्र. आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / 
( टीसी)/ ३१८५ / २०१५-१६, दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप, 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक २४ जुलै २०१५ . 


पनवेल, रायगड, 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ . 


म 


सन राजपत्र 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/ ३१९१ / २०१५ क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/ ( टीसी )/ ३१९५/ २०१५ 
१६ सन २०१५. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . १६ सन २०१५. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , ता . 
पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अनघा अपार्टमेंट पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रतन प्लाझा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, प्लॉट नं . ७५१, ७५२ अ , 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सर्वेनं . ६१३- ओ, ६१५ - ओ, 
ब, जोशी आळी, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्र . आरजीडी / 

९१६, ९१६ /१ ते १०, ९१८ , टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल , ता. पनवेल , 
पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / ( टीसी)/ ३१९१/ २०१५- १६, दिनांक १६ सप्टेंबर 

जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी ) / 
२०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 

३१९५ / २०१५-१६, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
चा महा . २४) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 

९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 

संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 

असे करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल , जि . रायगड. 


पनवेल, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी) / ३१९२/ २०१५ 
१६ सन २०१५ . – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . 
पनवेल, यांनी मंजूर केलेल्या ओम एनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., आसुडगाव ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी नं . १३६ व १५६ , आसुडगाव 
गावठण , ता . पनवेल, जि . रायगड, या संस्थेच्यावतीने मुख्यप्रवर्तक 
श्री. सचिन एम . शहा, यांना मंजूर उपविधीची प्रत, नोंदणी प्रमाणपत्र 
देण्यात येत आहे. संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेस श्री . दत्तात्रय 
ब . धायगुडे, कनिष्ठ लिपिक , यांनी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल यांच्या वतीने हजर राहून सभेच्या इतिवृत्तांताची प्रत अहवालासह 
सादर करावी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ३१९६/ २०१५ 
१६/ सन २०१५. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, यशोअनुअनंत 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल सीटीएस नं . ६०६ / ( ओ), रामदास 
मारूती मंदिराजवळ , टिळक रोड , पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड , 
नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ ( टीसी ) / ३१९६ / २०१५ 
१६, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


प्रमा 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५. 
भाग एक ( को .वि.पु.) - ६ 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३१९७ / २०१५ 
१६, सन २०१५ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कारशिनी विहार 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १०६ / ३, १०६ / २५ओ, मौजे 
पालेबुद्रुक, ता. पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी /(टीसी) / ३१९७ / २०१५-१६, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ ने । 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३१९९ / २०१५ 
१६/ सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता. पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री महालक्ष्मी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, प्लॉट क्र . २५७, सि .स. क्र . 
८११, ८१२, ८१३ व ७९३, पनवेल , ता. पनवेल , जि. रायगड , नोंदणी 
क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ३१९९ / २०१५ - १६ , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


पनवेल, 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/३१९८ / २०१५ 
१६ सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, युवान 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उसी- खुर्द, भूखंड क्र . ०७, वैज्ञानिक 
निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट क्र . १६५, उसी- खुर्द , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / 
एचएसजी /( टीसी ) / ३१९८ / २०१५ -१६, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४) च्या कलम ९( १ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३२०० / २०१५ 
१६ , सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता. पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
जोगळेकर वाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल सीटीएस 
नं . ६६६बी, महात्मा फुले मार्ग, पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड , 
नोंदणी क्र . आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३२०० / २०१५ 
१६, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थानियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 


हरिष जगताप , 


पनवेल, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ३२०१/ २०१५ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२६६/ २०१५ 
१६, सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , १६, सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ग्रीनवुड ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री एकदंत्त 
इस्टेट फेज-१, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १० / ४ , १० / 

रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., विचुंबे, प्लॉट नं. १/ ८, गट 
५ , ११/ ३, १२ / २, १३/ ३ व १६ / ३, कानपोली, हेदुटणे, ता . पनवेल , 

नं . १४५/ १७०, मु. पो .विचुंबे, ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्र . 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी) / 

आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३२६६ / २०१५- १६, सन 
३२०१/ २०१५-१६, सन २०१५ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था 

२०१५, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये 
च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

तिचेउपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 

उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


पनवेल, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ३२६५ /२०१५ 
१६, सन २०१५ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रयाग 
गार्डन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.,विचुंबे, गट नं . १२३, हिस्सा 
नं . ०, मु. पो. विचुंबे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३२६५ / २०१५ -१६, सन २०१५ दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३२७१ /२०१५ 
१६, सन २०१५. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
आशियाना मंजील सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्रॉपर्टी नं . १४२ , 
भुसार मोहल्ला, ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३२७१/ २०१५ -१६, सन १०१५ ,दिनांक 
१० डिसेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ११८८/( टीसी)/ ३२७२ / क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल /एचएसजी /(टीसी)/ ३२७५/ २०१५ 
२०१५ -१६, सन २०१५ . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , १६ , सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हमझा । ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, प्रयाग 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी .टी . एस. नं . ४१६, ___ आंगण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . ४० , हिस्सा नं . ०, 
नगरपालिका ग्रांऊड जवळ , भुसार मोहल्ला, ता . पनवेल, जि . रायगड , प्लॉट नं . १, २, ३, ४, ५ आणि ६, शिल्लोत्तर रायचुर , ता . पनवेल , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) /३२७२ । । जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / 
२०१५- १६, सन २०१५, दिनांक १० डिसेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र (टीसी)/ ३२७५ / २०१५ -१६, सन २०१५, दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ ने 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . 
९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१५. 


पनवेल , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / १२३६ (टीसी)/ ३२७४ / 
२०१५- १६, सन २०१५ . — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , डेरवली 
सिद्धीविनायक अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं. १५२/ 
५३ व १५२/ ५४ , डेरवली, ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३२७४ / २०१५- १६, दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२७९ / २०१५ 
१६ , सन २०१५. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
वैष्णवी गुरू सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १२३, हिस्सा नं . 
७ब / १, आदई, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / (टीसी)/ ३२७९ / २०१५-१६, सन 
२०१५, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण असे करण्यात आले 
आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 


मह 


सन राजपत्र 


= 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३२८० / २०१५ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी / (टीसी )/ ३२८२/ २०१५ 
१६ , सन २०१६ . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , ___ १६, सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, साई कुटीर ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पवित्र 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., विचुंबे प्लॉट नं . ३ व ४ , निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हेनं . १२४ /०, प्लॉट नं . 
सर्व्हे नं . ११५ + ११३, विचुंबे, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक । १९, २० , २१ डेरवली, ता. पनवेल , जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी ) / ३२८० / २०१५- १६, सन । पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२८२/ २०१५- १६ , सन २०१६ , दिनांक 
२०१६, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
करण्यात आले आहे. 

आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड . 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६. 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ ( टीसी) / ३२८१/ २०१५ 
१६, सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महालक्ष्मी 
नगर (निशीगंधा) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., क्लस्टर - ४, गाव 
नेरे , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी /(टीसी)/ ३२८१/ २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ३२८३ / २०१५ 
१६, सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
महालक्ष्मी नगर ( जास्मीन) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरे, कलस्टर 
नं . ७, नेरे , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ३२८३/ २०१५- १६ , सन १०१६, दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 


. . 


. 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३२८४/ २०१५ 
१६, सन २०१६. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी 
नगर ( ब्रम्हकमळ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. नेरे , क्लस्टर 
नं . १० , नेरे, ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३२८४ / २०१५ -१६ , सन २०१६ , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३२८५ओ / 
२०१५ -१६. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महावीर शिखर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल प्लॉट क्र . ४५ , बावन्न बंगला , ता . 
पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / 
( टीसी) / ३२८६/ २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ , 
पनवेल . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ३२८५ / २०१५ 
१६, सन २०१६ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्रद्धा 
शितलादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी.टी . एस . क्र . १३०४ , 
धुतपापेश्वरजवळ, ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२८५ / २०१५- १६, दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी )/ ३२८५ केशव 
अपा./ २०१५-१६. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , केशव 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., ओवे, घर नं, ११७६अ आणि 
११७६क , स.नं . ११४ हिस्सा नं . ४, ग्रुपग्रामपंचायत मुझे ओवे, ता . 
पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ 
( टीसी)/ ३२८७/ २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६. 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६. 


म 


सन राजपत्र 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ४७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी) / ३२८८ / २०१५ क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी )/३२९० /२०१५ 
१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , १६/ २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीन अर्थ सहकारी 

जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नियो. श्री लक्ष्मी पार्क 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., उमरोली, सर्व्हेनं . ८९, हिस्सा नं . ०, उमरोली 

___ सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी मर्या., गट नं. १७२, हिस्सा नं . १/ १, २ / 
गाव , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी / 

१ आणि २/ २,विचुंबे , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३२८८ / २०१५- १६, सन २०१६, दिनांक 

क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ३२९० / २०१५-१६, सन 
८ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

२०१६, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 

अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 

संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 

उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
आहे. 

करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३२८९ / २०१५ 
१६/ सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ऑर्चिड 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., हरिग्राम सर्व्हे नं. १/ ६, 
१/ १० , १/ १२ , हरिग्राम, ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . 
क्र . आरजीडी/पीडब्ल्युएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३२८९/ २०१५- १६, सन 
२०१६, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी । 
संस्थानियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ २०१५-१६ / सन 
२०१६ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी नगर ( अबोली ) 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., क्लस्टर- ११, गाव नेरे, ता . पनवेल , 
जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / 
(टीसी) / ३२९१/ २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 


पनवेल , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/( टीसी)/ ३२९३/ २०१५ 
१६. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल, जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वॉटर्स एज सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., वाजे सर्व्हे नं .४७/१, वाजे, ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी) । 
३२९३/ २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३२९५/ २०१५ 
१६ / सन २०१६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी 
नगर ( रातराणी) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. नेरे, क्लस्टर नं . १५ , 
नेरे, ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३२९५ / २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३२९४/ २०१५ 
१६/ सन २०१६ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी 
नगर (मॅग्नोलिया) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरे, क्लस्टर नं . 
१२, नेरे , ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ ३२९४ / २०१५- १६ , सन २०१६ , दिनांक 
२९ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी) /३२९६ / २०१५ 
१६/ सन २०१६. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निसर्ग कॉम्प्लेक्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर नं . ११११, पारसी पाडा , 
ओवे गाव, खारघर, ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक जा . क्र . 
आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२९६ / २०१५-१६, सन 
२०१६, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


दिनाक २९फेब्रुवारी २०१६. 


पनवेल, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


ता.पनवली,जि. रायगड . दिन 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


म 


सन राजपत्र 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ ४९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ४७६( टीसी )/ ३२९७ / क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२९९ / २०१५ 
२०१५-१६, सन २०१६ / सन २०१६. – सहायक निबंधक, सहकारी १६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 
संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पंकज प्राईड सहकारी 
की, महालक्ष्मी नगर ( सोनचाफा) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरे गृहनिर्माण संस्था मर्या., फा . प्लॉट क्र . ५०/ ८, जुना ठाणे नाका , 
क्लस्टर नं . १७, नेरे , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३२९७ / २०१५ -१६, सन एचएसजी / (टीसी )/ ३२९९ / २०१५- १६, सन २०१६, दिनांक ११ मार्च 
२०१६ , दिनांक ४ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये 
संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
आले आहे. 

हरिष जगताप, 
हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , पनवेल - रायगड , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 
पनवेल- रायगड , सहकारी संस्था, पनवेल , दिनांक ११ मार्च २०१६ . 

ता . पनवेल . 
दिनांक ४ मार्च २०१६ . 

ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी. ४७८ / (टीसी)/ ३२९८ / 
२०१५ - १६ , सन २०१६ . — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी 
नगर ( मेरिगोल्ड ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरे क्लस्टर नं . १६ 
नेरे, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३२९८ / २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक । 
४ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३३०० / २०१५ 
१६, सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री समर्थकृपा 
सुकापूर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी क्रमांक 
९५ / १, ९५ / २, ९५ / ३ शिल्लोत्तर रायचुर सुकापूर , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक जा. क्र. आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / 
( टीसी) / ३३०० / २०१५-१६, सन २०१५, दिनांक १८ मार्च२०१६ ने ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप, 


पनवेल - रायगड , 
दिनांक ४ मार्च २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल - रायगड . 
दिनांक १८ मार्च २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) /३३०१/ २०१५ 
१६, सन २०१६. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गंगा दर्शन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १३, हिस्सा नं . १, पालीदेवद । 
सुकापूर , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ ( टीसी )/ ३३०१ / २०१५- १६ , सन २०१६ , दिनांक 
२१ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माम संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ६११ (टीसी) / ३३०३ / 
२०१५ - १६ , सन २०१६. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नशेमन 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फा . प्लॉट क्र . ५१८ सब 
प्लॉट नं . १८ , सी. टी . एस . नं . २२१ / २२१अ-१/ २२१अ-२, बंदर रोड , 
पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी /( टीसी )/ ३३०३/ २०१५- १६, सन २०१६, दिनांक २२ मार्च 
२०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माम संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप , 


पनवेल- रायगड , 
दिनांक २१ मार्च २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल - रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


द 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३३०२ / २०१५ 
१६ , सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गंगा रिजेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १४३, हिस्सा नं . १,विचुंबे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक जा . क्र . आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी/( टीसी )/ ३२०२/ २०१५ -१६, सन २०१६, दिनांक २१ मार्च 
२०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचेउपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, 

तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३३०४ / २०१५ 
१६, सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लक्ष्मी 
कल्प अ व बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १४३ , 
हिस्सा नं . २, विचुंबे , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक जा. क्र . 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ३३०४ / २०१५- १६, सन 
२०१५ , दिनांक २२ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


हरिष जगताप , 


पनवेल - रायगड , 
दिनांक २१ मार्च २०१६ . 


सहकारी संस्था,पनवेल, पनवेल-रायगड . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल - रायगड . 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


म 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४- २०, २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ ५१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )/ ३३०५/ २०१५ क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ ६३३ /( टीसी)/ ३३०८ / 
१६, सन २०१६ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , २०१५ -१६, सन २०१६. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गुरुकुल ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ड्रिम पाम्स 
रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १४४, हिस्सा नं . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., स.नं . २३५ , २३७, २३८ , २४०, २४१ , 
३/ ४, विचुंबे , ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / २४२, १५२, १५३, २१७, २२८, २१६, २१८, २१९ / २, २२० / २ आकुर्ली 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३३०५/ २०१५ - १६ , सन २०१६, दिनांक 

गाव , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
२२ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 

एचएसजी / ( टीसी) / ३३०८ / २०१५ - १६ , सन २०१६, दिनांक २८ मार्च 
( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 

२०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , रायगड, 
दिनांक २८ मार्च २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 


क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ६१७ /( टीसी )/ ३३०६ / 
२०१५- १६ , सन २०१६ . — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मातोश्री 
वहिणीसाहेब अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. १५२ / 
२१ ते ३० , डेरवली, ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी /( टीसी )/ ३३०६ / २०१५-१६ , सन २०१६ , दिनांक 
२२ मार्च २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी /(टीसी) /३३०९ / २०१६ 
१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल, जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई विहार लाईन आळी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सी.टी.एस. नं . १५४१, लाईन 
आळी, शिवाजी रोड, मारुती मंदिराजवळ, ता. पनवेल, जि . रायगड, 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी ) / ३३०९ / 
२०१६-१७, सन २०१६, दिनांक ४ एप्रिल २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९( १ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मा 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . राद्मयगड. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१६ . 


पनवेल , रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी)/ ३३१०/ २०१६ 
१७, सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पाम प्लाझा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हेनं . ४७८ , प्लॉट नं. ४२, पाम 
प्लाझा बिल्डिंग ५२ बंगला, पनवेल , ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी) / ३३१०/ २०१६-१७ , 
सन २०१६ , दिनांक ६ एप्रिल २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल/ ( ओ)/ ३३२९ / २०१६-१७ , 
सन २०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पार्वती महिला उद्योग 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., कामोठे, शिवलिला हौ. सो., रुम नं . ३०१, 
कामोठे, ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल /( ओ)/३३२९ / २०१६ -१७, सन २०१६ , दिनांक ६ एप्रिल २०१६ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
तिचेवर्गीकरण “ सर्व साधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
सर्व साधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६ . 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल/ ( ओ)/ ७१३ / ३३२८ / 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ६३२ /( टीसी )/ २४३१ / 
२०१५- १६, सन २०१६ . — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 

२०१५ -१६, सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महालक्ष्मी 

___ ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नंदनवन 
नगर (शॉपींग सेंटर) प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्या., नेरे गाव , 

कॉम्प्लेक्स सी व डी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 

ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ) / ३३२८ / २०१५-१६, सन २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१६ 

एचएसजी/ (टीसी)/ २४३१ / २०१५-१६, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ ने 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये 

२४ ) च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे 
“ इतर सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ . 


पनवेल, अलिबाग , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ ५३ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ६३५ ( टीसी )/ ३१९४ / क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी)/ ३२७७ / २०१५ 
२०१५ - १६ / सन २०१५. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , १६ / सन २०१६. – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मेहमूद पॅलेस 
श्री मंगलमूर्ती अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., आदई , ता . सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी मर्या., सी .टी . सर्व्हे नं . १२७, १२७/ १, 
पनवेल, जि. रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / १२८ मे, १२८बी व १३१, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी 
( टीसी) / ३१९४ / २०१५- १६, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी)/ ३२७७/ २०१५ -१६ , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) सन २०१६, दिनांक ११ जानेवारी २०१६ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
च्या कलम ९(१) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप , 


पनवेल , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल, 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / ६३७( टीसी )/ ३१९३ / 
२०१५ - १६ / सन २०१५ . – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रीमाता 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . १, सर्व्हे नं. १९ओ, 
हिस्सा नं. (३) ( ३) व्हिलेज पालीदेवद सुकापूर , ता. पनवेल , जि. रायगड , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) /३१९३ / 
२०१५- १६, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) 
अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी /( टीसी )/ ३२७३ / २०१५ 
१६/ सन २०१५. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल, ता. 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, फॉर्म्युन हार्मोनि 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कोप्रोली गाव, सर्व्हे नं . १, हिस्सा नं . 
७- अ, ०- ३७-९, एच. आर.पी .टी. सिटेड, कोप्रोली गाव, ता . पनवेल , 
जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी) / 
३२७३/ २०१५- १६, सन २०१५, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९( १) अन्वयेतिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


पनवेल , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३- २९ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

___ मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक सनिप / वि -२/ वैभवलक्ष्मी/ म. आदेश / २४४ / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , हरिष जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड, वैभवलक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स 
महिला सहकारी संस्था मर्या., दत्त मंदिरजवळ, मु . पो . पळस्पे , 
ता . पनवेल, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / 
जीएनएल / ( ओ )/ ५४० / २००४ - २००५ व नोंदणी दिनांक १६ सप्टेंबर 
२००४ असलेली संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित 
करीत आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३(१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्रीमती मंगला व. जाधव, मुख्य लिपिक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा 
घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच 
सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धणको,ऋणको 
व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा 
असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आत या 
कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत 
म्हणणे एकूण घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
दुपारी २-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर सुनावणी 
प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर, व कागदोपत्री पुराव्यासह 
खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास 
संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील यांची नोंद 
घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १५ जुलै २०१५ रोजी माझे सही व शासन 
मुद्रेसह दिला असे . 


सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धणको,ऋणको 
व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा 
असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयांस 
सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे 
एकूण घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी दुपारी 
२ - ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा 
सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था 
अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील यांची नोंद घ्यावी. 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १५ जुलै २०१५ रोजी माझे सही व शासन 
मुद्रेसह दिला असे . 

हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक, 
पनवेल . 

सहकारी संस्था , पनवेल , 
दिनांक १५ जुलै २०१५, 

ता . पनवेल, जि . रायगड. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

जिल्हा रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३०७५ /२०१४ 
१५ , सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हेरिटेज 
हाईट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . १३२, मिडलक्लास 
हौसिंग सोसायटी , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३०७५ / २०१४-१५, दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 
दिनांक १५ जुलै २०१५ . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल . 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक सनिप/ वि -२ / नेटवर्क / म. आदेश / २४३ / सन २०१५ . – 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , हरिष जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड, नेटवर्क को . ऑप . कॉम्प्युटर 
सर्व्हिसेस सोसायटी मर्या., दत्त निवास, गोळविलकर वाडा, मु.पो . पळस्पे, 
ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल, 
जीएनएल / ( ओ ) / ५१७ / १९९८ - १९९९ व नोंदणी दिनांक ८ मार्च १९९९ 
असलेली संस्था अवसायनांत घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 
___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 

अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी 
श्रीमती मंगला व. जाधव, मुख्य लिपिक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा 
घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच 


म 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४- २० , २०१६ / आषाढ २३- २९, शके १९३८ ५५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३०२१/ २०१४ क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी )/३०७२ / २०१४ 
१५ , सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , १५, सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अष्टविनायक ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वास्तू 
गृह संकुल , फेज- २, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., आदई , गट विहार ओ बी सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पेठ- कोळखे, 
नं . ९८ / ३, ९८ / ४ , १०० / १, १०० / ३ व १४१/ १, आदई, ता . पनवेल , सर्वे नं. १२३/ ८- बी / २, प्लॉट नं . ७, ८ व ९ पेठ- कोळखे, ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी )। । जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी ) / 
३०२१/ २०१४-१५, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र ३०७२ / २०१४ -१५, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडे करू 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


हरिष जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५. 


पनवेल , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी)/ ३०७४ / २०१४ 
१५ , सन २०१५ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, निंबेश्वर 
पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पालीदेवद , सुकापूर , सर्व्ह 
नं . ८, हिस्सा नं . ओ/ २, पालीदेवद, सुकापूर , ता . पनवेल , जि . रायगड, 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ३०७४ / 
२०१४ -१५, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) 
अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण । 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण । 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३०७३ / २०१४ 
१५ , सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वास्तू 
आनंद ओ बी सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १२३/ ८- बी , 
प्लॉट नं. १, २ व ३, पेठ- कोळखे, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३०७३ / २०१४ -१५ , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


हरिष जगताप , 


हरिष जगताप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


पनवेल , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


पनवेल , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगाव यांजकडून 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक उजिभू / भूसं / ५४८ / ३२ (१) / १६. - दुरुस्ती उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगाव यांजकडील अधिसूचना 
क्र . भूसं / एसआर / ५४८ / ३२(१) / प्रसिद्धी/ १६ , दिनांक २९ एप्रिल २०१६ अन्वये मौजे पहूर , ता . रोहा , जि. रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ ( १) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, पृष्ठ क्र . ७-९ मध्ये 
दिनांक १२ ते १८ मे २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक १२ ते १८ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
जि . रायगड , ता . रोहा, गाव पहूर 


अनु . क्र . 
___ (१) 


तपशील 
सर्व्हे नं ./ ग. नं . हिस्सा नं . 

(२) ( ३) 


क्षेत्र 


____ अनु. क्र . 

__ (१) 


क्षेत्र 
( ४) _ 
( हे . आर ) 
०.५८८ 


वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 
सर्व्हे नं ./ग . नं . हिस्सा नं . 
(२) (३) (४ ) 

( हे . आर ) 
७२१ 
७२१ 

० . ५८८ 


__ १ 


७२१ 


७२१ 


२ 


१ 


माणगाव , 
दिनांक ८ जुलै २०१६. 


अपूर्वा वानखेडे, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


